वनशेती उप अभियानाचा सन २०१८-१९ चा 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित 
करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०७१९/प्र.क्र.१८७/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २२ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- 
१) केंद्र शासनाचे पत्र H.E-90/2092-SMAF, दिनांक -२९ एप्रिळ, २०१९. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.आ/फलो-२/वनशेती/नि.वि./७८९/१९,दि.४.७.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत वनशेती उप-अभियान सन २०१७-१८ या 
वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळछ्याच्या निधीचे प्रमाण go: Yo असे 
आहे. सन २०१८-१९ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने केंद्र RAAT रु.२०० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन 
दिला होता. सदर निधीपैकी रु.३५.९४ लक्ष एवढा निधी आर्थिक वर्षा अखेर अखर्चित राहिला. सदर निधी 
सन २०१९-२० या वर्षात खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२९ एप्रिल, २०१९ च्या पत्रान्वये 
पुनर्जिवित करुन दिलेला आहे. 


अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिऱ्याचा 
अनुक्रमे रु.१२.३१ लक्ष, रु.१३.३९ लक्ष व रु.१०.२४ लक्ष निधीचा समावेश आहे. सदर निधीपैकी 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु.१२.३१ लक्ष व समरुप राज्य AAT रु.८.५४ लक्ष असा एकूण रु.२०.८५ लक्ष 
निधी चालु वर्षात पुनर्जिवित करुन देण्याचा व सदर निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीवर (BDS) प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय 


१. वनशेती उप अभियानाचा सन २०१८-१९ या वर्षातील सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिछ्याचा 
अखर्चित निधी रु.१२.३१ लक्ष (रुपये बारा लक्ष एकतीस हजार फक्त) व समरुप राज्य हिस्सा 
रु.८.५४ लक्ष (रुपये आठ लक्ष चौपन्न हजार फक्त) असा एकूण रु.२०.८५ लक्ष निधी चालु वर्षात 
खर्च करण्यास पुनर्जिवित करुन वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाळीवर (805) प्रणालीवर आयुक्त (कृषि) 
यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःऱशा]ोअ-०७१९/प्र.क्र.१८७/१४-ओ 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


अ.क्र 


प्रवर्ग केद्र राज्य 


| 


सर्वसाधारण | मागणी क्र-डी-३ मागणी क्र-डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 

१०९ - विस्तार व ]ोतकरी प्रशिक्षण १०९ - विस्तार व ]ोतकरी प्रशिक्षण 

(०१) (५६) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- | (०१) (५७ राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
वनशोती उप अभियान (कें.पु.यो) वनशोती उप अभियान (कें.पु.यो) 

(केंद्र हिस्सा-६०%) (२४०१ए८२४) (राज्य हिस्सा-४०%) (२४०१ए८३३) 

३३ अर्थसहाय्य. ३३ अर्थसहाय्य. 


. वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीच्या आहरण व संवितरणासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रणगव आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 


आयुक्‍ताळय । आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, | सहाय्यक संचाळक (लेखा-१, कृषि 
स्तर पुणे आयुक्तालय, पुणे 


जिल्हास्तर  । संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


. वितरीत करण्यात आलेला निधी वनशेती उप अभियानाच्या मार्गदर्शाक सूचनानुसार अनुज्ञेय 


बाबींवरच खर्ची टाकावा तसेच अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर 
PFMS प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रकियाचे/ वित्तीय 


अधिकारांच्या मर्यादेत/0.॥/.७ तत्वानुसार/प्रचळित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/तरतुदीनुसार, 
बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाहीअंमळबजावणी यंत्रणानी करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी संबधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 


. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 


पाठविण्यात यावी. 


. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौचारिक संदर्भ क्र.१८४/२०१९/व्यय-१ दि.३१ जुले, 


२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःऱशा]ोअ-०७१९/प्र.क्र.१८७/१४-ओ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२२१५१२४५२००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KIRAN N ca दीत 


b9a49bfd30471850, postalCod: 
treet=MANTRALAYA,MUMBAI, 


ialNumber=64a3950913946fa68fe5 76faead463fd8ae1e38 
44a820d921b663674927a476: ‘AGRICULTURE DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL 
Date: 2019.08.22 15:22:35 +05'30' 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 
३. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
६. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
१०. महाळेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषद 
१३.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१७.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१८. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ३पैकी३ 


